सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खुद्द व क्षेत्रीय 
आस्थापनेवरील गट-अ, ब, कव ड मधील पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - ०६ जुले, २०२१. 


वाचा: सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग २०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४, दि.१० जून,२०२१. 


शुध्दिपत्रक:- 

वाचा येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय दि. १० जून, २०२१ सोबतच्या परिशिष्ट- 
अ येथील अनुक्रमांक १ स्तंभ क्रमांक ३ येथे “मुख्य अभियंता (Chief Engineer)” संवर्गाच्या वर “ सचिव 
(Secretary)” असे वाचावे . 
२. सदर झासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०७०६१७५२२३९८१८ असा आहे. हे शासन 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VAISHALI 
MANISH SULE © आ oe 
(वैशाली सुळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, 
४. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 


५. मा.मंत्री सा.बां.(सा.उ.) यांचे खाजगी सचिव, 

६. मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 

७. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधान मंडळ, मुंबई, 
८. मा.विधानसभा / विधान परिषद सर्व सदस्य, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
९. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. सचिव(रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 

१६. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई, 


es 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४ 


१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


२८ 
२९ 
30 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), नागपूर, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, 
सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां. विभाग, चेंबुर, मुंबई, 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई, 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण,आयुक्‍तालय, पुणे, 
सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व अधिक्षक अभियंता सा.बा. मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई, 
संचालक, बी.डी.डी. चाळी, मुंबई, 
.कार्यासन अधिकारी,प्रशा-२,प्रशा-३,प्रशा-४,सेवा-१,सेवा-२,सेवा-३,आस्था-१, 
.आस्था-२ व आस्था-३,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. निवड नस्ती, (कार्यासन सेवा-४), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


